Reg . No . NP CITY/ 236 / 2015 - 17 


SERIES 


WAS 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण 
प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ३ , अंक २८ ] गुरुवार , नोव्हेंबर ९ , २०१७/ कार्तिक १८ , शके १९३९ [ पृष्ठे ४ , किंमत : रुपये ५५ . ०० 
स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 

भाग एक - नागपूर विभागीय पुरवणी 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इ. इ. केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश 


भाग १ ( असा .) ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ४४ . 


जिल्हाधिकारी , यांजकडून 


वाचा :- ( १ ) सामान्य प्रशासन विभाग , शासन निर्णय क्र . विकाअ- १११५/ प्र . क्र . ८८ / ५ , दिनांक ३१ - १२ - २०१५ . 

नियुक्ती आदेश 
क्रमांक एमएजी-कार्या- ८- टे . ३- सांले -११८७- २०१७. 


उपरोक्त शासन निर्णयाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , आशुतोष सलील , जिल्हाधिकारी , चंद्रपूर , 
खालील अनुसूचिमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या चंद्रपूर शहर , महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणुकीत महानगरपालिका सदस्य म्हणून निवडून आलेल्या व 
नामनिर्देशित सदस्य असे एकूण ७० सदस्यांना पदसिध्द विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्त करीत आहे . 


१५ 


सदर नियुक्ती , आदेश निर्गमित केल्याच्या तारखेपासून ५ वर्षाकरिता अथवा पुढील आदेश होईपर्यंत किंवाविद्यमान महानगरपालिका बरखास्त 
होणे अथवा महानगरपालिका सदस्य पद संपुष्टात येणे यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत अस्तित्वात राहील . तसेच राज्य शासनास /जिल्हाधिकारी यांना 
विशेष कार्यकारी अधिकारी यांची ही नियुक्ती वरील कालावधी पुर्ण होण्यापूर्वी, केव्हाही , कोणतीही कारणे न देता संपुष्टात आणण्याचा अधिकार 
राहील . ही मुदत संपताच किंवा त्यापुर्वी संपुष्टात आणण्यात आल्यास विशेष कार्यकारी अधिकारी पदासाठी प्राप्त झालेले सर्व साहित्य संबंधित 
पोलीस ठाणे/ तहसिल कार्यालय किंवा जिल्हाधिकारी यांचे कार्यालयाकडे तात्काळ परत करण्याची सर्वस्वी प्राथमिक जबाबदारी नियुक्त केलेल्या 
पदसिध्द विशेष कार्यकारी अधिका- यांची राहील . 


( १ ) विशेष कार्यकारी अधिकारी पुढे उल्लेख केलेली कर्तव्य पार पाडण्यास सक्षम राहतील . 

* साक्षांकनाचे काम :- साक्षांकनासाठी, पडताळणीसाठी किंवा यथास्थिती अधिप्रमाणांसाठी त्यांच्यापुढे आणलेल्या मुळ दस्तऐवजांचे 
साक्षांकन ,पडताळणी किंवा अधिप्रमाणन मुळ कागदपत्रे पाहूनच छायांकित प्रतीवर रबरी शिक्यांची मोहोर उमटवून दिनांकासह स्वाक्षरी करणे व स्वाक्षरी 
खाली स्वतःचे नावही लिहून साक्षांकन करावे. तसेच मुळ कागदपत्रांपेक्षा वेगळी माहिती असलेल्या कागदपत्रावर जर साक्षांकन केल्यास साक्षांकन 
ना - एक - १ ( १५१९ ). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर ९ , २०१७ / कार्तिक १८ , शके १९३९ 


करणारी व्यक्ती जबाबदार राहील व अशी घटना उघडकीस आल्यास त्या व्यक्तीचीनियुक्ती रद्द करण्यात येईल व तो / ती पदसिध्द विशेष कार्यकारी 
अधिकारी म्हणून नियुक्तीस अपात्र ठरेल . 


* उत्पन्न प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार पदसिध्द विशेष कार्यकारी अधिका- यांना नसतील . 


* ओळखपरेड तसेच मृत्युपूर्व जबानी यासाठी विशेष कार्यकारी अधिका -यांनी उपस्थित राहू नये. 
( २) नियुक्त करण्यात आलेल्या पदसिध्द विशेष कार्यकारी अधिका- यांना मोहोर उमटविण्यासाठी शिक्का नजिकच्या पोलीस स्टेशनकडून उपलब्ध 

करून देण्यात येईल . तसेच साक्षांकित केलेल्या व्यक्तींची माहिती एका नोंदवहित न चुकता नमूद करावी. ज्यावेळेस या नोंदवहीची 

अवलोकनासाठी मागणी पोलीस आयुक्त /जिल्हा पोलीस अधिक्षक यांचेकडून केली जाईल , त्यावेळी ती तात्काळ उपलब्ध करून देण्यात यावी . 
( ३) उक्त शासन निर्णयाद्वारे केलेल्या विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्या नियुक्त्या “मानसेवी ” असून त्यांना सोपविण्यात आलेल्या वरील 

कामाबाबत कोणतेही मानधन , वेतन किंवा भत्ता अनुज्ञेय राहणार नाही . 
प्रत्येक पदसिध्द विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी आपल्या नियुक्तीची वैधता सुस्पष्टपणे दर्शविणारे प्रमाणपत्र आपल्या विशेष कार्यकारी 
अधिकारी पदाच्या कामाच्या जागी सर्वांना सहजपणे दिसेल अशा ठिकाणी लावावे व या कामासाठी येणा- या व्यक्तीने मागणी केल्यास ते त्या 
व्यक्तीस दाखवावे. 


( ५ ) खालील दर्शविलेल्या अनुसूचीप्रमाणे एकूण ७० व्यक्तींची पदसिध्द विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात येत आहे . 


अनुसूची 


अ . क्र . 


संपूर्ण पत्ता 


नोंदणी क्रमांक 


संपूर्ण नाव 

(२ ) 


( १ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


२०१७/ १३/ २२१८३६१३७६०४/ ९२६ 


२०१७/ १३/ ६९६६९०२६८३०४ /९२७ 
२०१७ / १३/ ५०५०७३३१६७३१/ ९२८ 


२०१७ / १३ / ४२२४२१८९४१२४ /९२९ 


२०१७ / १३/ ७८६७५६२६८५७१ /९३० 


२०१७/ १३/ २२७९९०९०८२७८ / ९३१ 
२०१७/ १३/ ४२९४६४८३२६८९ / ९३२ 


२०१७/ १३ / ५९५६५४४५२१०९ / ९३३ 


२०१७ / १३/८८८७३७९१८२४५ /९३४ 


सौ . माया गोरखनाथ उईके 
श्री . अनिल पांडूरंग फुलझेले 
सौ . शिला गोपालसिंह चौव्हान 
श्री . सुभाष दिनकर कासनगोढुवार 
सौ . शितल रविंद्र गुरनूले 
श्री . सुरेश रामचंद्र पचारे 
सौ . वनिता विठ्ठल डुकरे 
श्री . सोपान गेनभाऊ वायकर 
सौ . वंदना सुरेश जांभुळकर 
श्री . अंकुश नामदेव सावसाकडे 
सौ . चंद्रकला पंडीत सोयाम 
श्री . सचिन बापुराव भोयर 
सौ . जयश्री महेंद्र जुमडे 
सौ . संगीता मंगल भोयर 
श्री . अजय बिमल सरकार 
श्री . अली अहमद मन्सुर अली 
सौ . पुष्पा संजय उराडे 
श्री . संदिप किसनराव आवारी 
सौ . अंजली शंकर घोटेकर 


रा . चांदमारी चौक , तुकूम , चंद्रपूर 
रा . दे. गो . तुकुम, चंद्रपूर 
रा. महेश नगर , तुकुम , चंद्रपूर 
रा. गोपाल नगर , तुकुम , चंद्रपूर 
रा . ताडोबा रोड , तुकुम , चंद्रपूर 
रा. छत्रपती वार्ड क्र . २, तुकुम , चंद्रपूर 
रा. नेहरू नगर , वार्ड क्र . ४, चंद्रपूर 
रा . एम . ई. एल . कॉलनी, तुकुम , चंद्रपूर 
रा . क्रिष्णा नगर , चंद्रपूर 
रा . इंदिरा नगर, चंद्रपूर 
रा. इंदिरा नगर , चंद्रपूर 
रा . इंदिरा नगर, चंद्रपूर 
रा. इंदिरा नगर , चंद्रपूर 
रा. श्याम नगर, चंद्रपूर 
रा. बंगाली कॅम्प, चंद्रपूर 
रा . बंगाली कॅम्प, चंद्रपूर 
रा. पोलीस लाईन , तुकूम, चंद्रपूर 
रा. शास्त्री नगर वार्ड, चंद्रपूर 
रा . विवेक नगर, चंद्रपूर 
रा . गुरुद्वाराजवळ , तुकूम , चंद्रपूर 


२०१७ / १३ / ४२१०५४०४१६४४/ ९३५ 
२०१७/ १३/ ६६२५६७५१०२५२/९३६ 


२०१७/ १३/ ४३१९८२४७९९७५ /९३७ 


२०१७/ १३/ ३९६६२९३०३५५४/ ९३८ 


२०१७ / १३/ २७७५२८७५९१३७/९३९ 


२०१७/ १३/ ९७१५१०३०९२५९ / ९४० 


२०१७ / १३ / ७०८१५९०७२५९३/९४१ 


२०१७/ १३/ ७६५५४७४७७६५१/ ९४२ 
२०१७/ १३/ ६९८४५०६४०२१७/ ९४३ 


२०१७ / १३ / ६०२०४७०५०६१२/ ९४४ 


श्री . सुरेश शामराव महाकुलकर 


२०१७/ १३/ ६८९३०८७५५१४९ /९४५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर ९ , २०१७ / कार्तिक १८ , शके १९३९ 


अनुसूची - चालू 


( ३ ) 


२१ 


सौ . राजलक्ष्मी सुधीर कारंगल 


२०१७/ १३ / ९९२६२९३३३८७१/९४६ 


सौ . रंजना संजय यादव 


२०१७/ १३/ ३७३३०००५११३१/ ९४७ 


श्री . प्रदिप भुपती डे 


२०१७/ १३ / ४९४१६३००१०१० / ९४८ 


श्री . धनराज हरिश्चंद्र सावरकर 


२०१७/ १३ / २५४४१२६४७७२० /९४९ 


२०१७/ १३/ २५०९७१११०५३१/ ९५० 


अॅड . राहुल अरुण घोटेकर 
सौ . छबुताई मनोज वैरागडे 


२०१७ / १३/ ४७७०९९३२१६७१ /९५१ 


सौ . शितल किशोर आत्राम 


रा . रयतवारी , कॉलरी वार्ड, चंद्रपूर 
रा . रयतवारी , कॉलरी वार्ड , चंद्रपूर 
रा . मुक्ती कॉलनी, चंद्रपूर 
रा . जलनगर वार्ड, चंद्रपूर 
रा . पुगलिया नगर , चंद्रपूर 
रा . जटपुरा वार्ड, चंद्रपूर 
रा . जलनगर वार्ड, चंद्रपूर 
रा. रामनगर वार्ड, चंद्रपूर 
रा . सिव्हील लाईन , चंद्रपूर 
रा. सिव्हील लाईन , चंद्रपूर 
रा . साईबाबा वार्ड, चंद्रपूर 
रा. वासेकर लेआऊट , चंद्रपूर 
रा . प्रज्ञा चौक , नगिनाबाग , चंद्रपूर 


२०१७/ १३/ ८४५२१६९९९८९२/९५२ 


श्री . रवि धरमराज आसवानी 


२०१७ / १३ / २३६०३०५३८९२९ /९५३ 


__ श्री . देवानंद बापुजी वाढई 


२०१७ / १३/ ७२८९४१८२५२६१/९५४ 


सौ . सुनिता विरेंद्र लोढीया 


२०१७/ १३/ ८०३७९५१८२४७० /९५५ 


२०१७/ १३/ ७११६९८२२४१६१/ ९५६ 


२०१७/ १३ / ९१२०६२१७९८९१/ ९५७ 


सौ . राखी संजय कंचर्लावार 
___ श्री . प्रदिप ( पप्पु) शंकर देशमुख 

सौ . सविता राहुल कांबळे 
श्री. राहुल बाळकृष्ण पावडे 


२०१७ / १३/ ७०९९६७०९१९९१/९५८ 


२०१७ / १३/ ६०१९८३३६४३६२/९५९ 


सौ . वंदना अरुणराव तिखे 


२०१७/ १३/ ८४२६५५५३४६२४/ ९६० 


श्री . प्रशांत एकनाथ चौधरी 


२०१७ / १३ / ४६३१६८१३२६७५ / ९६१ 


२०१७ / १३ / ४७२६८४३८३९२२/ ९६२ 


__ श्री . अशोक नामदेवराव नागपूरे 

सौ . विणा अभय खनके 


रा . जगन्नाथ बाबा नगर , चंद्रपूर 
रा . रामनगर वार्ड , चंद्रपूर 
रा. नगिनाबाग वार्ड , चंद्रपूर 
रा. बालवीर वार्ड, चंद्रपूर 
रा. भावसार चौक , घुटकाळा, चंद्रपूर 
रा . रहेमत नगर , चंद्रपूर 
रा. गोकुल गल्ली, चंद्रपूर 
रा . अंचलेश्वर वार्ड , चंद्रपूर 


२०१७/ १३ / ३५५७४०४८३७४२/ ९६३ 


सौ . सकीना रशीद अंसारी 


२०१७ / १३/८८३०२९०७८८३३ /९६४ 


श्री . दिपक शंकरलाल जयस्वाल 


२०१७ / १३ / २४४६७७४०२५४७ / ९६५ 


कु . शितल मारोती कुळमेथे 


२०१७/ १३/ ४५४५३३२६९२५९ / ९६६ 


श्री . राजेंद्र शांताराम अडपेवार 


रा . भानापेठ वार्ड , चंद्रपूर 


२०१७ / १३/ ८७४९४७२९६९०५ / ९६७ 


सौ . आशा विश्वेश्वर आबोजवार 


२०१७/ १३ / ५४८२६०७८२८५७/ ९६८ 


श्री . संजय नारायण कंचर्लावार 


रा . श्रीराम वार्ड, चंद्रपूर 
रा . साईबाबा वार्ड, चंद्रपूर 
रा. दादमहल वार्ड , चंद्रपूर 


२०१७ / १३ / ३९००७१३६८६४५/९६९ 


श्री . निलेश उमाकांत खोब्रागडे 


२०१७ / १३ /८२०३६१९२१७९८ /९७० 


सौ . अनुराधा दत्तात्रय हजारे 


रा . सिव्हील लाईन , चंद्रपूर 


२०१७ / १३ / ३७०४०७८९८९१७/९७१ 


सौ . कल्पना संतोष लहामगे 


२०१७ / १३ / २४४८१३१८२०४१ / ९७२ 


श्री . नंदु संबाजी नागरकर 


२०१७/ १३ / ६३४२९१९५७०८७/ ९७३ 


रा . महाकाली मंदिर जवळ , चंद्रपूर 
रा . पठाणपुरा वार्ड, चंद्रपूर 
रा. बाबुपेठ वार्ड , चंद्रपूर 
रा . अष्टभुजा वार्ड, चंद्रपूर 


४९ 


सौ . पुष्पाताई प्रमोद मुन 


२०१७ / १३/ ४१७९३७९२३६८९ /९७४ 


श्री . पितांबर पंचा कश्यप 


२०१७/ १३/ 


/९७५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर ९, २०१७ / कार्तिक १८ , शके १९३९ 


अनुसूची - चालू 


( २ ) 


( ३ ) 


श्री . ललिता राजेश रेवेल्लीवार 


२०१७ / १३/ ६५८६६१५९१५२४ / ९७६ 


श्री . स्नेहल देवानंद रामटेके 


२०१७/ १३/ ३२६९८२६६२४३९/ ९७७ 


श्री . सतीश आत्माराम घोनमोडे 


२०१७/ १३/ ७४६३५२५७७६२० /९७८ 


सौ . मंगला राजेंद्र आखरे 


२०१७/ १३/ ८०३८२८१५५००२ /९७९ 


सौ . खुशबु अंकूश चौधरी 


२०१७/ १३/ ७६३६२९७९१४२५ / ९८० 


श्री . वसंत राजेश्वर देशमुख 


२०१७/ १३/ ४४५५२९०४४५५४ / ९८१ 


श्री . विशाल दामोधर निंबाळकर 


२०१७ / १३/ ६३१७२६१६१५६२/ ९८२ 


रा. अष्टभुजा वार्ड, चंद्रपूर 
रा . बाबुपेठ वार्ड, चंद्रपूर 
रा. भिवापूर वार्ड, चंद्रपूर 
रा . लालपेठ वार्ड, चंद्रपूर 
रा. पठाणपूरा वार्ड, चंद्रपूर 
रा. भिवापूर वार्ड, चंद्रपूर 
रा . बालाजी वार्ड , चंद्रपूर 
रा . विठ्ठल मंदिर वार्ड, चंद्रपूर 
रा. बालाजी वार्ड , चंद्रपूर 
रा. विठ्ठल मंदिर वार्ड, चंद्रपूर 
रा . लालपेठ वार्ड, चंद्रपूर 
रा. बाबुपेठ वार्ड, चंद्रपूर 
रा. बाबुपेठ वार्ड, चंद्रपूर 
रा . अंचलेश्वर वार्ड , चंद्रपूर 


सौ . संगिता राजेंद्र खांडेकर 


२०१७ / १३/ ४८८२७३६६४०३३/ ९८३ 


श्री . प्रशांत आनंदराव दानव 


२०१७/ १३ / ३३४४५५६१७४०६/ ९८४ 


सौ . सीमा दिलीपराव रामेडवार 


२०१७/ १३/ ५६०९२६८९६९४८ /९८५ 
२०१७/ १३/ ६९१७५४८२८२८७/९८६ 


श्री . स्वामी अंकुश कनकम 


सौ . ज्योती गणेश गेडाम 


२०१७ / १३/ २२४१५९१६३८८२ /९८७ 


सौ . कल्पना केशवराव बगुलकर 
श्री . अनिल प्रल्हाद रामटेके 
श्री . बंटी नानाजी परचाके 


२०१७/ १३/ ६१९३१८८४१६२४/ ९८८ 
२०१७/ १३/ २२७०५६९०५६५० /९८९ 


२०१७/ १३/ 

/९९० 
२०१७/ १३/ ९९८६९४५००४८३/ ९९१ 


सौ . निलम सचिन आक्केवार 


श्री . राजीव उध्दवराव गोलीवार 


रा . लालपेठ वार्ड , चंद्रपूर 
रा . बाबुपेठ वार्ड, चंद्रपूर 
रा . विवेक नगर , चंद्रपूर 
रा. पोलीस लाईन मागे , तुकूम , चंद्रपूर 
रा . महाकाली वार्ड , चंद्रपूर 


२०१७/ १३/ ३८४६२९७९७३९५/ ९९२ 
२०१७/ १३/ २०७४९३६८९१०८ / ९९३ 


श्री . रामपाल पारसनाथ सिंग 


श्री . राजेश बाजीराव मुन 


२०१७/ १३/ ७०२१४११७६६९७/ ९९४ 


श्री . कुशन नगीन पुगलीया 


रा . पुगलीया नगर , चंद्रपूर 


२०१७/ १३/ २७३५९७०७५१३० / ९९५ 


चंद्रपूर : 


आशुतोष सलिल , 
जिल्हाधिकारी , चंद्रपूर . 


दिनांक २६ ऑक्टोबर २०१७ . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION .PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI,PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS, CIVIL LINES , NAGPUR-440001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING,STATIONERY AND PUBLICATION, 
21 - A . NETAJI SUBHASH ROAD . CHARNI ROAD . MUMBAI 400004. 


